प्रशासकीय मान्यता : 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयांना राज्य योजनातंर्गत 
निधीतून मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : एखप्र-२०२१ /प्र.क्र.९०/भाग- ३/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १९ मार्च , २०२१ 
१) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४ शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.२८१/प्रश्ञा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 
५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं /यंसाख 
शावैमवरु /रायो / एकित्रित प्रस्ताव /१- म / २१५७/२०२१, दिनांक १०.०२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्‍त नमूद दिनांक १०.०२.२०२१ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील संस्थांना राज्य योजनातंर्गत प्राप्त निधीतून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


खरेदीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुषंगाने खालील तक्त्यात नमूद संस्थांना राज्य 


योजनातंर्गत प्राप्त निधीतून संस्थानिहाय आवश्‍यक असणारी रुपये २,८१,५२,०४५/- ( रुपये दोन 
कोटी, एक्याऐंशी लक्ष, बावन्न हजार, पंचेचाळीस फक्त) इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नांव एकूण किंमत 
| डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकोय dap महाविद्यालय, विष्णुपुरी, | २४००००० 
नांदेड 
२ | विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान रुग्णालय, लातूर ७६२३९२४ 
विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था, लातूर २७९७९७१ 
४ | SHR चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, | ५२५०००० 


विष्णुपुरी, नांदेड 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -3 /प्रशा-१ 


अ.क्र 


संस्थेचे नांव एकूण किंमत 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद | १८४८००० 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद ३६४९२९० 


स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ४३९३८६० 
रुग्णालय, अंबाजोगाई 


स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, १८९००० 
अंबाजोगाई 


1 २८१५२०४७४५ 


अटी :- 


षु. 


सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस 
राज्ययोजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व 
अनुषांगिक शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपाळन 
करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेडहाक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेडहा इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -3 /प्रशा-१ 


qo. 


99. 


१२. 


१३. 


2. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षफाखालील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवड्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिदिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवरयक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा 
व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार 
करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात 
आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


प्रस्तुत विषयी सोबतच्या परिशिष्टातील यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील 


लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्र.-एस ४ 
४२१० | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ | वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ | विषमचिकित्सा 
(००) | शासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
(३७) | बळकटीकरण व दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) 
५२ | यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १६२९) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 


२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -3 /प्रशा-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचासंकेताक २०२१०३१८१६००४१४८१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHARRA 
O DAHALE rier 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखाकार - 2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, डॉ.ऱंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, विष्णुपुरी, 


नांदेड 

५. अधिष्ठाता, विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था महाविद्यालय व 
रुग्णालय , लातूर 

६. अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 

७. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 

८. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड / लातूर / अंबाजोगाई / औरंगाबाद 

१०.निवडनस्ती (प्रश्ञा-१) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -3 /प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/भाग-३/प्रशा-१, दिनांक १९.०३.२०२१ चे सहपत्र 


१.डॉ.ऱांकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग प्रति नग किंमत । एकूण किंमत 
ae एनडी वाईएजी लेझर मशीन 1 | २४००००० २४००००० 
२. विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था रुग्णालय, लातूर 
अ.क्र यंत्राचे नाव नग प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
1 १_| इलेक्ट्रॉनिक टोरनाइकेट 3 २८००० ८४००० 
२ | एचएनएफसी विथ ह्युमिडिफायर ३ ३००००० ९००००० 
3 sats ओटी टेबल aa ८५०००० ८५०००० 
४ | ऑर्थापेडिक HART (५६० कमेरा सिस्टम (३ नों १४००००० १४००००० 
चिप) 
५ | आर्थास्कोप fae | १५७५०० १५७५०० 
६ | ओर्थास्कोपिक रेडिओ फ्रिकवेन्सी इलेक्ट्रो 1.) २०१६०० २०१६०० 
सर्जिकल युनिट 
ऑर्थास्कोपिक शोल्डर कर्षण i sie |] ४४८०० ४४८०० 
ऑर्थास्कोपिक सुचार पासर ass | १ | १३६०२४ १३६०२४ 
ट्रान्सपोर्ट इनक्यूबेटर = ..| २५०००० २५०००० 
हि. डबल स्पेस फोटोथेरेपी 3 ८०००० २४०००० 
(१.1 पेड्रियाट्रिक अँण्ड नेओनेटल व्हेन्टिलेटर 2 १०००००० २०००००० 
१२ । पेट्रियाट्रिक एनआयव्ही (पीड नान| २ ३५०००० ७००००० 
इनवॅसीव व्हेंटिलेटर 
१२ | aay सिस्टम आर्थास्कोपिक sae |] ४५०००० ४५०००० 
१४ | सिरिंज पंप ७ ३०००० २१०००० 
एकूण ie ७६२३९२४ 
३.विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था, लातूर 
अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
शि इनट्यूबेशन मॅनिकिन - अडल्ट हि. अ २९९९५० २९९९५० 
२ | इनट्यूबेडान मॅनिकिन - tise i] १८५०२४ १८५०२४ 
३ | इस्निहरा चार्ट २ १५०० ३००० 
41 ईसीजी मशीन २ ४०००० ८०००० 
षु एड्रिज ग्रीन लटर्न oe: | 20000 20000 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -3 /प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
६ | ऑल ग्लास सिंगल डिस्टीलीऱान युनिट 2 ६०००० १२०००० 
क्रोमा - अऑनालायझर फार स्पेशल टेस्ट ae | 200000 200000 
¢ ट्यूनिंगर्फाक सेट २ १५०० ३००० 
९ | डग्लस बँग २ ५०० १००० 
fae | SIS SHARIA ST पीस ४ १००० ४००० 
| | डिजिटल पी एच मीटर 3 १०००० ३०००० 
१२ | डिजिटल स्फिगमोमनोमीटर २ २५००० ५०००० 
१३ | डेमोनस्ट्रेरन आय पीस 3 १००० ३००० 
१४ | थर्मामीटर ४८ २५० १२००० 
१५ । freed स्मिथ नेरीमीटर & ५००० २५००० 


१०००० १०००० 


१६ | फोटो Meise आणि स्कनर 


१७ | मायोग्राफ स्टॅंड 


२०० YOO 


१८ | मोसो wa 


१०००० २०००० 


wl 
Q 
Q 

१९ | राइट पीक फ्लो मीटर 2 १००० २००० 
a 
शि 
a 


२० | रिसर्च बायनोक्यूलर मायक्रोस्कोप १६०२७७ १६०२७७ 
२१ रेडिओ फ्रिक्वेन्सी कोंट्री युनिट ११२०००० ११२०००० 
२२ सेंट्रल अँण्ड पेरीपीयळ इनट्रावेनस २१७१२० २१७१२० 
अँक्सेसरीज 
23. स्टॅप वॉच १६ २०० ३२०० 
२४ । स्टेथोग्राफ १७ १००० १७००० 
२५ | स्टेथोस्कोप ५० १००० ५०००० 
२६ । स्पिरो मीटर (साधे) १२ ६००० ७२००० 
20 स्पेशल St डिलीवरी सिस्टीम १५ ६००० ९०००० 
एकूण २७९७९७१ 
४. डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, विष्णुपुरी, नांदेड 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत । एकूण किमत 
|.“ ती» | एंडो स्टेरलायझर i a=] (७५०००० ७५०००० 
2 | पेडियाट्रिक अँण्ड नेओनेटल व्हेन्टिलेटर ४ ८००००० ३२००००० 
३ बबल सीपीएपी 8 200000 ८००००० 
४ | रेडियंट aay | qo ५०००० ५००००० 
एकूण ५२५०००० 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -3 /प्रशा-१ 


५. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 


| “शा: नेत्र अल्ट्रासाऊंड बी स्कन सिस्टम शिळ | १८४८००० १८४८००० 


६.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
ह्या एलईडी ओटी टेबल डबल डोम 3 १८०००० ५४०००० 
ऑटोक्लेव्हरवटीकल चि ४००१६८ ४००१६८ 
बबल सीपॅप 2 । 364000 (940000 
सीओ २ इनक्यूबेटर | 9 | ८३४१२२ ८३४१२२ 
प. हायड्रॉलिक ARIAS टेबल 3 | ३७५००० ११२५००० 
एकूण ३६४९२९० 
७.स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णलय अंबाजोगाई 
अ.क्र यंत्राचे नाव नग प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
i अडल्ट सीपीआर ट्रेनर विथ फौडबंक शि ९९००० ९९००० 
डिवायीज 
आययूडी ट्रेनिंग मांडेल ३ १२५६७ ३७७०१ 
इनट्रावेनस ट्रेनिंग आर्म ४ ९४४० ३७७६० 
इनफेट सीपीआर ट्रेनर विथ फीडबॅक ia ८५००० ८५००० 
डिवायीज 
५ | इन्टरेक्टीव प्रोजेक्टर a | ७९९९९ ७९९९९ 
६ | इलेक्ट्रिक कोटरी मशीन ३ २४१९२० ३६२८०७ 
इलेक्ट्रिक UR मशीन डबल जार 2 १०००० २०००० 
ईसीजी मशीन २ ६९४४० १३८८८० 
एनएसटी मशीन ३ ८०००० २४०००० 
[or | o | एम्बॅल्मिंग मशीन क व्य ५२५०० ५२५०० 
|»! १ | एलएससीएस सेट ९ ५००० ४५००० 
१२ | ओबट्रेस्टीव पेळवीस विथ फेटल स्कल २ ४५९०२ ९१८०४ 
93 कुलींग कंबीनेट a ९५००० ९५००० 
१४ | डिजिटल व्ह्निअर कॅलिपर hs | १५०० १५०० 
१५ | पल्स ऑक्सिमीटर षु ९९३६० २३८७२० 
१६ । पेडस्टल ओटी लाइट २ १०६४०० २१२८०० 
१७ । पेडियाट्रिक सीपीआर ट्रेनर विथ शि ८७००० ८७००० 


फीडबॅकडिवायीज 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -3 /प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
१८ | पेरिफेरल इंट्राव्हेनस थेरपी मांडेल: मेल ee २७५००० २७५००० 
मल्टी-व्हेनस आयवी आर्म मेक: SSH 
१९ | फिंगर प्लस ऑक्सिमीटर २५ २००० ५०००० 
२० | फेटल डॉपलर ५ ५००० २५००० 
२१ | फेमेल कथेटरिझेडशन ३ ११५६४ ३४६९२ 
२२ | oR मशीन २ २५००० ५०००० 
२३ | बटाक्‍्स इंट्रामस्क्युलर इंजेककान मॉडेल 2 २९७३६ ५९४७२ 
२४ | मंडिबुलोमीटर शि | ७५०० ७५०० 
२५ | मल्टीपारा मॉनिटर Lae | ८०००० ८०००० 
२६ | मायक्रो इयर सर्जरी सेट hae | ९००००० ९००००० 
२७ | मेल कॅथेटरिझेठान 2 ११५६४ २३१२८ 
२८ | यूएलव्ही फॉगर Fait २ ७०००० १४०००० 
२९ | रबर बेबी २ १८७६२ ३७५२४ 
३० | रेडियंट वॉर्मर | qo | ४०००० ४००००० 
३१ | वेनिपंक्चर अण्ड इंट्रामस्क्युलर इंजेककाान २ ५३१०० १०६२०० 
आर्म 
३२ | WR मशीन (इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड) चिता ४५००० ४५००० 
३३ | सजिकल स्टुव्हन आर्म एम नं. ००५१ ४ ३३७४० १३४९६० 
३४ | सजिकल स्टुव्हन आर्म एम नं. ००६० २ ३४९२० ६९८४० 
३५ हिस्टरेक्टांमी सेट 3 १०००० ३०००० 
एकूण ४३९३८६० 


८. स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
[=a 30 डिग्री नेझल एंडोस्कोप ie ae | १८९००० १८९००० 
एकूण १८९००० 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


